शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९पासून राज्यात वास्तुशास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरू करण्यास 
वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.टीईएम -२०१८/प्र.क्र.२५०/तांशि-४ 
हैद्राबाद हाऊस, सिव्हिल लाईन्स, 
शिबिर कार्यालय,नागपूर 
दिनांक: ०७ जुले, २०१८. 


वाचा :- १. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनसीजी/ मान्यता/२०१८/८५१, 


दिनांक ३०.०६.२०१८ 
२. वास्तुकला परिषदेचे पत्र क्रमांक - CA/4/Academic-APP/N/MH/2092/9242-MH40¢, 
दिनांक २७ जून २०१८ 


प्रस्तावना :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी राज्यात खाजगी विना अनुदानित 


वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी उपरोक्‍त पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याची व त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी राज्यात खाजगी विनाअनुदानित वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाची नवीन 
संस्था सुरु करण्यास दिलेली मान्यता विचारात घेऊन संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी उपरोक्‍त नमूद पत्रान्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार दयानंद शिक्षण संस्थेचे दयानंद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, लातूर या संस्थेस शैक्षणिक वर्ष 
२०१८-१९पासून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) 
र) 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये 
विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्ष क्षमता विवरण पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 

शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती 
मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक 
बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 

सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ अधिनियम,१९९४ 
मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे आवश्‍यक राहील. 

संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर 
कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम -२०१८/प्र.क्र.२५०/तांशि-४ 


७) सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार 
पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

८) शिक्षण शुल्क समितीने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास 
त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार 
कारवाई करण्यात येईल. 

९) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे नियुक्‍त 
करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचा-यांच्या वेतन व 
भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात 
येईल. 

qo) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी 
करणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात 
विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याना वास्तुकला परिषदेच्या 
मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 

११) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आव्यक राहील. 


on याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी aes दिलेल्या अन्य 
अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, त्या 
संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०७०९१२५२१३७९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 


. 
S a Nn) a y A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
e Technical Education Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc 
D h a [| (1 [| ka [| 64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar 

Date: 2018.07.09 12:53:05 +05'30' 

(संजय औ.धारुरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


Cc AW A -5 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम -२०१८/प्र.क्र.२५०/तांशि-४ 


५. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. वास्तुकला परिषद, इंडिया हॅंबिटेंट सेंटर, कोअर-६ A, पहिला मजला, ळोधी रोड, ११०००३ 

८. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली- ११० ००१. 

९. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

१०.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

११.निवड नस्ती / तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


